मंत्रीमंडळ उपसमिती 
स्वस्त धान्य दुकानातून तुरडाळीची विक्री 
करण्याच्या किंमतीसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: सपस-२०१७/प्र.क्र.१९८/२४-स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- ०७ जून, २०१८. 


संदर्भ :-(१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक:- सपस-२०१७/ 

प्र.क्र.७७/२४-स, दिनांक २७.०४.२०१७, १६.०५.२०१७ व २६.०५.२०१७. 

(२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक:- सपस-२०१७/ 
प्र.क्र.१९८/२४-स, दिनांक २५.१०.२०१७. 

(३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक:- सपस-२०१७/ 
प्र.क्र.१९८/२४-स, दिनांक २८.११.२०१७ 

(8) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक:- सपस-२०१७/ 
प्र.क्र.१९८/२४-स, दिनांक. ३०.१२.२०१७. 

(५) दिनांक २९.०५.२०१८ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील दिनांक ३०/१२/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक 
३ मध्ये मंत्रीमंडळाने खुल्या बाजारात डाळीच्या किंमती MSP च्या जवळपास सुधारणा होण्याच्या 
परिस्थितीत रुपये ५५/- (MRP) प्रति किलोग्रॅम या तुरडाळीच्या विक्रीदरात बदल करण्याचे तसेच 
स्वस्त धान्य दुकानातून सर्व तूरडाळ विक्री होण्याची sera कमी असल्यामुळे खाजगी बाजार/मॉल्स 
यांना देखील तूरडाळ विक्री करण्याबाबत निर्णय घेणे याबाबतचे सर्व अधिकार (Empowered) 
मंत्रीमंडळ उपसमितीला देण्यात आले आहेत. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या निदेशानुसार मंत्रीमंडळ 
उपसमितीच्या अधिकारकक्षेत वाढ करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१७/प्र.क्र.१९८/२४- स 


परिच्छेद ३ मधील सुधारणा:- 


“हंगाम २०१७-१८ मध्ये किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने तूर व हरभरा 
खरेदी करण्यासाठी परंतु होतमालळ खरेदी करु न शकलेल्या शेतक-यांना प्रति क्विटल 
रु.१०००/- या मर्यादेत अनुदान देण्याबाबत निकष व कार्यपध्दती निश्चित करण्याचे अधिकार 
सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीकडे राहतील.” 

2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०८१११३३९२९०२ असा आहे. हा AA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ghadyale 5 ida Mohanrao 


G h a d ya | e S Uu n a n d a DN: c=IN, ernment Of Maharashtra, ou=Co-operation, 


Marketing and Textiles, postalCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165ac5bc9643515d80ba9 


Mohanrao SI sete ic elaine eh 
(सुनंदा मो.घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


>“ 
a? 
=e) 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) मंत्रालय, मुंबई 
मा. सर्व मंत्री व राज्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अ.मु.स. (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32 
१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई, 
११) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ.पुणे 
१२) सर्व जिल्हाधिकरी, 
१३) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
१४) सर्व जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. 
) 
) 
) 
) 


ww A 


SS BO 2: दण दाटे वटे 


ea 


१५) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१६) कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 

१७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१)निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


